महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : मकृप-१०१५/प्र.क्र.२०/६-ओ 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०१८. 


संदर्भ :-१) या विभागाचे आदेशा क्र.मकृप १०१५/प्र.क्र.२०/६-अ, दि.३०.०३.२०१५ व दि.३.४.२०१८. 
२) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेचे आदेश क्र.मकृप/प्रशा/आस्था-३/२४११/२०१६, 
दि.१९.९.२०१६. 


आदेठा 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ च्या कलम १२(२)(ब) मधील तरतुदीनुसार संदर्भाधीन क्र.(१) येथील 
दि.३०.३.२०१५ च्याआदेशान्वये डॉ.राम खर्चे यांची महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावर नेमणूक 
करण्यात आलेली होती आणि संदर्भाधीन क्र.(१) येथील दि.३.४.२०१८ च्या आदेशान्वये डॉ. राम खर्चे यांना महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावरुन तात्काळ प्रभावाने कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहे. 


२. संदर्भाधीन संदर्भ क्र.(२) येथील दि.१९.९.२०१६ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये डॉ.राम खर्चे यांनी महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे सेवाप्रवेश मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर त्यांच्या 
नेमणूकीचे स्वत:च्या स्वाक्षरीने काढलेले आदेशा तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत. 


हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४०५१५२००५२४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Devappa र) 
905 ra, 

A n n a p pa 2. sre iene ved etal aaa 
seahannceapie cies acetbe 

Gavade 


(दे.आ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१) मा. कुलपती तथा राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
) मा. मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
) मा. राज्यमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 
) डॉ.राम खर्चे, जयदीपश्री १८, तेजस सोसायटी, कोथरुड, पुणे ४११ ०३८, 
) 
) 
) 
) 


mm LS 0८ WN A 


मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
qo) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


“०? (९२ ७. 


शासन आदेश क्रमांकः मकृप-१०१५/प्र.क्र.२०/६-ओ 


११) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२-ब, भांबुर्डा, भोसळे नगर, पुणे ४११ ००७, 
यांना विनंती की, डॉ.राम खर्चे यांची महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्ष पदावरील 
नेमणूकीबाबतची सर्व कागदपत्रे चौकशीसाठी शासनाकडे तात्काळ पाठवावीत. 

१२) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर/वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी/ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला/डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
जि.रत्नागिरी 

१३) महासंचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राव्दारे), 

१४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर, 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१६) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी (सा.उ.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

१८) कक्ष अधिकारी, 2-3, ७-अ, ८-ओ व 93-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 

१९) निवड नस्ती/६-अओ कार्यासन Geel. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


